अधीक्षक अभियंता, सा.बां.मंडळ, रत्नागिरी 
यांच्या अंतर्गतच्या अनुसूचित जमातीचे 
जातीदावे अवैध ठरलेल्या अधिकारी / कर्मचारी 
यांची अधिसंख्य पदे निर्माण करणेबाबत..... 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक बांधकाम विभाग 
शासन निर्णय क्र. ईएसटी-२०१९/प्र.क्र.९५/प्रशासन-१ 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ 
दि. ०६ मार्च, २०२० 


संदर्भ : सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय क्र. बीसीसी -२०१८/ प्र.क्र.३०८/१६-ब, 
दि.२१ डिसेंबर, २०१९ 

प्रस्तावना -: 

माननीय सर्वोच्च न्यायालयाने सिव्हील अपिल क्र. ८९२८/२०१५ (चेअरमन अँन्ड मॅनेजिंग 
डायरेक्टर, एफसीआय आणि इतर विरूध्द जगदिडा बालाराम बहिरा व इतर) व इतर याचिका यामध्ये 
दि. ०६ जुले, २०१७ रोजी मागास जातींना असलेल्या आरक्षणाच्या आधारे शासकीय सेवेत दाखल झालेल्या 
व त्यानंतर जातीचे दावे अवैध ठरलेल्या व्यक्‍तींना शासकीय सेवेत संरक्षण देय ठरत नाही, असा निर्णय 
दिला आहे. सदर निर्णयाच्या अनुषंगाने माननीय उच्च न्यायालय, मुंबई, खंडपीठ नागपूर यांनी रिट याचिका 
क्र. ३१४०/२००८ मध्ये दि. २८ सप्टेंबर, २०१८ च्या आदेशान्वये सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार 
दि. ३१ डिसेंबर, २०१९ पर्यंत कार्यवाही करण्याचे आदेश दिले आहेत. त्यानुषंगाने उपरोक्‍त संदर्भाधीन 
शासन निर्णयातील तरतुदी विचारात घेता, सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अधिपत्याखालील अनुसूचित 
जमातीचे जात प्रमाणपत्र अवैध ठरलेले, अनुसूचित जमातीचे जात प्रमाणपत्र अवैध ठरल्यानंतर विशेष 
मागास प्रवर्गाचे अथवा अन्य कोणत्याही मागास प्रवर्गाचे जात वैधता प्रमाणपत्र सादर केलेले अधिकारी / 
कर्मचारी, अनुसूचित जमातीचा दावा सोडून दिलेले अधिकारी / कर्मचारी तसेच ज्या अधिकारी व 
कर्मचा-यांनी त्यांचे अनुसूचित जमातीचे जात प्रमाणपत्र अवैध ठरविण्याच्या जात पडताळणी समितीच्या 
निर्णयाच्या विरोधात माननीय न्यायालयात याचिका दाखल केल्या असतील, मात्र त्यांच्या प्रकरणी माननीय 
उच्च न्यायालयाने किंवा माननीय सर्वोच्च न्यायालयाने जात प्रमाणपत्र अवैध ठरविण्याच्या समितीच्या 
निर्णयास स्थगिती दिली नसेल असे अधिकारी व कर्मचारी यांच्या सेवा अधिसंख्य पदावर वर्ग करण्यात 


आल्या असल्याने, त्यासाठीची अधिसंख्य पदे निर्माण करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय क्रमांकः ईएसटी-२०१९/प्र.क्र.९५/प्रशासन-१ 
शासन निर्णय :- 

सामान्य प्रशासन विभागाच्या संदर्भाधीन शासन निर्णयामधील तरतुदींच्या अधीन राहून सार्वजनिक 
बांधकाम विभागाच्या अधिपत्याखालील अधीक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम मंडळ, रत्नागिरी यांच्या 
अंतर्गतच्या प्रपत्र 'अ' व प्रपत्र 'ब' मध्ये नमूद अधिकारी / कर्मचारी यांच्या सेवा अधिसंख्य पदांवर वर्ग 
करण्यात आल्याने त्यासाठीची आवश्‍यक सहा अधिसंख्य पदे निर्माण करण्यास या शासन निर्णयान्वये 
मान्यता देण्यात येत आहे. सदर सहा अधिसंख्य पदे तात्पुरत्या स्वरूपात अकरा महिन्यांकरिता किंवा सदर 
अधिकारी / कर्मचारी सेवेत राहिले असते तर ते ज्या दिनांकाला सेवानिवृत्त झाले असते त्या दिनांकापर्यंत 
यांपैकी जे आधी घडेल त्या कालावधीपर्यंत निर्माण करण्यात येत आहेत. 
2. सदर शासन निर्णय वित्त विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्र. ९१/आ.पु.क दि. 30, जानेवारी, 
२०२० अन्वये दिलेल्या मान्यतेनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


3» सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेतांक २०२००३०६१५३३४६६८१८ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने 


Nisha Manohar काल ton oP 
Works Department, postalCode=400032, st=Maharashtt 
2.5.4.20=9a9f1749dec86c69520dc99c8a73d64e830153ee0 


Mahajan ee 
(नि. म. महाजन) 
कार्यासन अधिकारी 


प्रत- 

१. मा. मंत्री / मा. राज्यमंत्री (सा.बां.) यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

२. मा. विरोधी पक्षनेता, विधानसभा व विधानपरिषद यांचे खाजगी सचिव 

३. अप्पर मुख्य सचिव, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई ३२. 
४. सचिव (रस्ते) व सचिव (बांधकामे) यांचे स्वीय सहायक, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, 

मंत्रालय, मुंबई ३२ 

५. प्र. महालेखापाल (लेखापरीक्षा), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई / नागपूर 

६. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयत), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई / नागपूर 

७. महालेखाकार (लेखा व हकदारी)-॥ , महाराष्ट्र राज्य, नागपूर. 

८. मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, कोकण. 

९. अधीक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम मंडळ, रत्नागिरी. 

१०. सर्व सह सचिव / उप सचिव सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

११. सर्व अवर सचिव, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


पृष्ठ ५ पैकी २ 


aR निर्णय क्रमांकः ईएसटी-२०१९/प्र.क्र.९५/प्रशासन-१ 


१२. संचालक, लेखा व कोषागारे, मुंबई. 

१३. अधिदान व लेखा अधिकारी, ars (पूर्व, मुंबई. 

१४. कार्यासन सेवा-४, सार्वजनिक बांधकाम विभाग. 

१५. कार्यासन प्रश्ञासन-१, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, (निवडनस्ती). 


पृष्ठ ५ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः ईएसटी-२०१९/प्र.क्र.९५/प्रशासन-१ 


प्रपत्र अ 


अधीक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम मंडळ, रत्नागिरी यांच्या अंतर्गतच्या अधिकारी व 


कर्मचा-यांनी अनुसूचित जमातीचे जात वैधता प्रमाणपत्र सादर न केल्याच्या कारणास्तव निर्माण 


करावयाची अधिसंख्य पदे 
अ.क्र. | अधिकारी / पदनाम व गट | नियुक्‍त अधिसंख्य । अधिसंख्य 
कर्मचा-याचे नाव दिनांक पदावर सेवा | पदावर देण्यात 
वर्ग करण्यात | येणारे मासिक 
आल्याचा वेतन 
दिनांक 
१ श्री. रविंद्र गणपत | शिप १४.०७.१९८२ | २१.१२.२०१९ । रू. ३९६४०/- 
मालवणकर गट-ड 
२ श्री. देवू राबजी गंगावणे | मुकादम २३.११.१९८९ । २१.१२.२०१९ ।र.३८३९०/- 
गट-ड 
3 Tt भरत नारायण | बंगला २९.११.१९८९ | २१.१२.२०१९ ।रू.३७६६४/- 
ठाकूर चौकोदार 
गट-ड 


पृष्ठ ५ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः ईएसटी-२०१९/प्र.क्र.९५/प्रशासन-१ 


प्रपत्र-ब 


अधीक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम मंडळ, रत्नागिरी यांच्या अंतर्गतच्या अधिकारी व 


कर्मचा-यांनी अनुसूचित जमातीचे जात वैधता प्रमाणपत्र सादर न केल्याच्या कारणास्तव यापूर्वी सेवा 
समाप्त करण्यात आल्याने निर्माण करावयाची अधिसंख्य पदे 


अ.क्र. अधिकारी / । पदनाम व | नियुक्त सेवा समाप्त | अधिसंख्य । अधिसंख्य 
कर्मचा-याचे | गट दिनांक करण्यात पदावर सेवा | पदावर 
नाव आल्याचा वर्ग करण्यात | देण्यात येणारे 

दिनांक आल्याचा  । मासिक वेतन 
दिनांक 

१ श्रीम. कनिष्ठ |। १७.१२.१९९६ । २८.०६.२०१८ | ०६.०१.२०२० | रू.२७५४१/- 
सिंधुताई लिपिक 
राजेश गट-क 
सनगाळे 

२ श्री. श्रीकृष्ण | मुकादम | ०३.१२.१९९६ | ०२.०३.२०१८ | ०३.०१.२०२० | रू.२५८७०/- 
रामभाऊ गट-ड 
सनगाळे 

३ श्री. बंगला । १६.०८.१९९७ | ३१.०३.२०१८ | ०६.०१.२०२० | रू.२६५९३/- 
तुळशीराम । चौकोदार 
आनंदा गट-ड 
केळगणे 


पृष्ठ ५ पैकी ५ 


